अर्थसंकल्पीय अनुदान 2024-2022 मागणी 
क्र. वाय-०४, २७०२ लहान पाटबंधारे भूजल 
संपत्तीचे अन्वेषण व विकास 
आस्थापना(योजनेत्तर)(२७०२ ३९१८) 
महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१६२१/प्र.क्र.६३/पापु-१५ 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकुल, 
क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, नवीन मंत्रालय इमारत, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: २९ ऑक्टोबर, २०२१ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बीयुडी-१६२१/प्र.क्र.६३/पापु-१५, 
दि. १५.०४.२०२१. 
२) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बीयुडी-१६२१/प्र.क्र.६३/पापु-१५, 
दि. १४.०५.२०२१ 
३) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,क्रमांकः बीयुडी-१६२१/प्र.क्र.६३/पापु-१५, 
दि. १५.०६.२०२१ 
४) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,क्रमांकः बीयुडी-१६२१/प्र.क्र.६३/पापु-१५, 
दि. १३.०७.२०२१ 
५) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकःबीयूडी-१६२१/प्र.क्र.६३/पापु-१५, 
दि.०६.०८.२०२१ 
६) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकःबीयूडी-१६२१/प्र.क्र.६३/पापु-१५, 
दि.०७.०९.२०२१ 
७) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकःबीयूडी-१६२१/प्र.क्र.६३/पापु-१५, 
दि.२९.०९.२०२१ 
८) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकःबीयूडी-१६२१/प्र.क्र.६३/पापु-१५, 
दि.०८.१०.२०२१ 


प्रस्तावना 

सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षात भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या आस्थापनेचा खर्च 
भागविण्यासाठी “मागणी क्रमांक वाय-०४, २७०२ लहान पाटबंधारे, (०२) भूजल, (००५) अन्वेषण, (०१) 
संपत्तीचे अन्वेषण व विकास आस्थापना, (०१)(०१) भूजल संपत्तीचे अन्वेषण व विकास आस्थापना (२७०२ 
३९१८)(अनिवार्य)”या लेखाशीर्षाखाली रू. ५२,४७,६५,०००/- इतकी अर्थसंकल्पीय तरतुद करण्यात 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१६२१/प्र.क्र.६३/पापु-१५ 


आली आहे. त्यापैकी रूपये ३१,०५,०५,२००/- इतके अनुदान संदर्भाधिन क्र.१, २, 3, ४, ५, ६, ७व ८ 
अन्वये आतापर्यंत अर्थसंकल्प अंदाज, वितरण व संनियंत्रण प्रणालीवर (बीम्सवर) वितरीत करण्यात 
आले होते. सदर लेखाशीर्षाखाली चाळू आर्थिक वर्षातील पुढील कालावधीचा खर्च भागविण्यासाठी 
आयुक्‍त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांना अनुदान उपलब्ध करून देण्याची बाब 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 

सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षात भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचा आस्थापना व इतर 
अनुषंगिक बाबींवरील खर्च भागविण्यासाठी पुढील विवरणपत्रात स्तंभ-५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकूण 
रू.८,२९,०५,३०० /- (रूपये आठ कोटी एकोणतीस लाख पाच हजार तीनशे फक्त) इतके अनुदान 
आयुक्‍त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांना या शासन निर्णयाद्वारे मुक्‍त करण्यात येत 
आहे. 


(रूपये हजारात) 

अ.क्र. उद्दिष्ट वित्तीय वर्ष २०२१- | सन २०२१-२०२२ सध्या वितरीत 

२०२२ करीता मंजूर | करीता आतापर्यंत | करावयाचे अनुदान 
अनुदान वितरित केलेले 
अनुदान 
(2) २ 3 ea] ५ 

[१ | ०१ वेतन ५०७४८०.००० ३०४४८८.००० (9६१२२.००० 
2 ०३ अतिकालीक भत्ता ६७५.००० १६८.७५० ३३७.५०० 
३ ०६ विद्युत टेलिफोन पाणी पट्टी २७००.००० १४८५.००० ५४०.००० 
४ १० कंत्राटी सेवा १.००० ०.५०० ०.२५० 
षु ११ प्रवास खर्च ५०००.००० १२५०.००० २५००.००० 
& 93 कार्यालयीन खर्च 3400,000 4300,000 9224 ,.000 
१४ भाडेपट्टी व कर ३४९३.००० १३९७.२०० १२२२.५५० 
८ १७ संगणक खर्च १७२.००० ४३.००० ८६.००० 
९ २० इतर प्रशासकीय खर्च १.००० ०.२५० ०.५०० 
[१० | २४ पेट्रोल तेल वंगण ६५३.००० १६३.२५० ३२६.५०० 
पेने. | ५१ मोटार वाहने १०९०.००० २७२.५०० ५४५.००० 
एकूण ५२४७६६५.००० ३१०६६८.४५० ८२९०५.३०० 


आयुक्‍त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांच्या अधिनस्त कार्यालयांना उक्त 


लेखशीर्षाखाली अनुदान वितरित करतेवेळी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका व वित्तीय अधिकार 


नियम पुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या नियम/ सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१६२१/प्र.क्र.६३/पापु-१५ 


वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१ मधील 
तरतूदीचे कटाक्षाने पालन करावे. तसेच वित्त विभागाकडून वेळोवेळी प्राप्त होणाऱ्या निर्देशानुसार 
प्रत्यक्ष खर्चाबाबत कार्यवाही करावी. 

सदरचा Ga APT क्रमांक वाय-०४, २७०२ लहान पाटबंधारे, (02) भूजल, (००५) अन्वेषण, 
(०१ संपत्तीचे अन्वेषण व विकास आस्थापना, (०१)(०१) भूजल संपत्तीचे अन्वेषण व विकास आस्थापना 
(२७०२ ३९१८)(अनिवार्य)” या लेखाशीर्षांतर्गत दर्शविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११०२९१३१९१२९८२८ असा आहे. हा SAT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ganesh Nivrutti Pawar 
G a Nn e S h DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=Water Supply And 


Sanitation Department, 


Nivrutti Serio se 
awa णल 
(TT पवार ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 
२. उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सर्व. 
३. सहसंचालक(मविवलेसे), भुजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 
४. वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सर्व. 
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई/२-नागपूर(लेखापरीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व. 
७. वित्त विभाग, अर्थसंकल्प १६ (२ प्रती) 
८. कक्ष अधिकारी/लेखा अधिकारी, पापु-०४,पापु-२० 
९. निवड नस्ती (पापु-१५) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


